राज्यातील खाजगी अंशत: व पुर्णत: अनुदानित, 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अध्यापक 
विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे 
माहे नोव्हेंबर, २०२० पर्यंतचे वेतन ऑफलाईन 
पध्दतीने वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/टीएनटी-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा :- शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २८ जुले, २०२०. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.२८/७/२०२० अन्वये ज्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 


शालार्थ क्रमांक दिलेला नसल्यामुळे अशा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे वेतन 
ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 

तथापि, उपरोक्त कर्मचाऱ्यापैकी काही कर्मचाऱ्यांना अद्यापही शालार्थ क्रमांक मिळालेले 
नसल्याने शालार्थ क्रमांक मिळाले नसलेल्या, start शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे नोव्हेंबर, २०२० 
पर्यंतचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील खाजगी अंशत: व पुर्णत: अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अध्यापक 
विद्यालयातील खालील नमूद शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी ज्यांना अद्याप झालार्थ क्रमांक मिळालेला 
नाही, अज्ञा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०२० पर्यंतचे नियमित वेतन ऑफलाईन 
पध्दतीने अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यामध्ये खालील प्रकारच्या देयकांचा समावेश 
राहील. 
|. दि. 93.3.209¢ च्या शासन निर्णयान्वये वैयक्तिक मान्यता दिलेल्या २७६ शिक्षकांचे व 
उच्च माध्यमिक शाळामधील पुरवणी मागणीद्वारे मान्य केलेल्या १७१ शिक्षकांचे वेतन. 


॥. दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील खाजगी अनुदानित 
उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते २०१०-११ या वर्षातील 
उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिलेल्या १००० पदापैकी व्यपगत केलेल्या ४२८ 
पदापैकी पुनरूज्जिवित केलेल्या ६८ पदांचे वेतन. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांक : वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/टीएनटी-३ 
॥. दि.१ जुले, २०१६ व दि. २ जुले २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये अनुदानासाठी पात्र 
घोषित केलेल्या एकूण ८९७० शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन. 


IV. शासन निर्णय दि. १९ सप्टेंबर, २०१६ अन्वये अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या १६२८ 
शाळा, २४५२ तुकड्यावरील १९२४७ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदान मंजूर 
केळे असून त्यापैकी १२६६ शाळा व १६८० तुकड्यावरील प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध 
करून देण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन. 


१/. दि.५ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या झासन निर्णयामधील पात्र ठरविलेल्या ३६ माध्यमिक 
शाळातील १८१ शिक्षक व १२७ शिक्षकेतर तसेच ११ माध्यमिक शाळांच्या 
तुकड्यावरील ४१ शिक्षक असे एकूण २२२ शिक्षक व १२७ शिक्षकेतर पदांना, तसेच 
दिनांक २.८.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पात्र ठरविण्यात आलेल्या प्रपत्र अ 
मधील १ माध्यमिक शाळेतील ५ शिक्षक व ३ शिक्षकेतर तसेच प्रपत्र ब मधीळ ६ 
माध्यमिक शाळांच्या तुकड्यावरील २४ शिक्षक असे एकूण २९ शिक्षक व ३ शिक्षकेतर 
कर्मचारी यांना दि.१ एप्रिल, २०१८ पासून २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आलेले 
आहे. 


२. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१/२०/कोषा प्रशा-४, दिनांक 
१०.११.२०२० च्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२०१११८१६४२५६२४२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Imtiyaz Mushta 


Imtiyaz 9 


IL EDUCATION & SPORT 


Mushtaque (केया Ssszuexaznsaee error 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

१) राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई 

२) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

३) प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४) महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई, नागपूर 

) 


महालेखापाल, ( लेखा अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/टीएनटी-३ 

६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

७) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८) शिक्षण संचालक (प्राथमिक ) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०) संचालक, विद्यापरिषद, पुणे 

११)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१३) सर्व शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक ( माध्यमिक / प्राथमिक ) 
१४)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१५) सर्व अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक) 
१६) वित्त विभाग ( व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अर्थसंकल्प कार्यासन / संगणक शाखा, मंत्रालय, मुंबई 
१८)निवड नस्ती-टिएनटी-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


